सन २०२१-२२ या शैक्षणिक वर्षापासून महाराष्ट्र राज्य 
कौशल्य विकास मंडळाचे पॅरामेडिकळ गटातील 
अभ्यासक्रमाच्या  नवीन/अधिकच्या तुकड्यांना 
स्वयंअर्थसहाय्यित तत्वावर सुरु करण्यास मान्यता 
देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : व्हीओसी-२०२१/प्र.क्र.१८२ (१)/कौशल्य-२, 
मंत्रालय विस्तार (खोली क्र.४३५),४ था मजला, 
हुतात्मा राजगुरू चौक,मादाम कामा रोड,मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: २१ जानेवारी, २०२२ 


वाचा: 9) शिक्षण व सेवा योजन विभाग, शासन निर्णय क्र.इएक्सएम ७३८६/५३२१६/९०१/ 
तांशि-४, दि. ०६ मार्च, १९८६ 
२) शिक्षण व सेवा योजन विभाग, शासन निर्णय क्र.इएक्सएम ७३८६/५३२१६/९०१/ 
तांशि-४ ,दि. १५ ऑक्टोबर, १९८६ 
३) उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक:व्हीओसी-२०१२/५९१/ 
प्र.क्र.२४५(क)/व्यशि-४, दि. १६ जानेवारी, २०१३ 
४) शासन पत्र क्रआयटीआय-२०२०/प्र.क्र.९८/व्यशि-३, दि. २० जुले, २०२० 
५) कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता, शासन निर्णय क्र.व्हीओसी-२०२१/ 
प्र.क्र.१०/कौडाल्य-२, दि. ११ फेब्रुवारी, २०२१ 
६) अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास मंडळाचे पत्र क्र.मराकौविमं/का-१/ मान्यता/ 
२०२१/४०७२, दि. ०९ नोव्हेंबर, २०२१ 
७ अध्यक्ष,महाराष्ट्र राज्य Hlared विकास मंडळाचे पत्र क्र.मराकौविमं/का-१/ मान्यता विभाग 
/२०२१-२२/४१२३, दि. १६ नोव्हेंबर, २०२१ 
८) अध्यक्ष,महाराष्ट्र राज्य Ged विकास मंडळाचे पत्र क्र.मराकौविमं/का-१/ मान्यता विभाग 
/२०२१-२२/४३०७, ४३०८ व ४३०९ दि. २४ डिसेंबर, २०२१ 


प्रस्तावना: 


औद्योगिकरणातीळ वाढ, बदलते तंत्रज्ञान, सामाजिक व आर्थिक बदल या बाबींचा 
विचार करता अर्धवट शिक्षण सोडलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी तसेच विशिष्ट शिक्षण घेणा-या 
विद्यार्थ्यासाठी (ऑॅड-ऑन कोर्सेस) कमी कालावधीचे व्यावसायिक अभ्यासक्रम तयार करुन अशा 
विद्यार्थ्यांना रोजगार व स्वयंरोजगारास चालना (Employability) मिळण्याच्या दृष्टीने आवश्‍यक 
असणा-या व्यवसाय शिक्षणाची गरज भागविण्यासाठी व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण 
संचालनालयाच्या अधिपत्याखाली सन १९८६ मध्ये महाराष्ट्र राज्य व्यवसाय प्रशिक्षण मंडळाची 
(सध्याचे नाव महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास मंडळ) स्थापना झाली. या मंडळामार्फत रोजगार 


शासन निर्णय क्रमांकः व्हीओसी-२०२१/प्र.क्र.१८२ (१/कौशल्य-२, 


व स्वयंरोजगार या उदिष्टपूर्तीसाठी व्यवसायभिमुख अभ्यासक्रम चालविण्यांत येतात. 
औद्योगिककरणातील वाढ,बदलते तंत्रज्ञान,सामाजिक व आर्थिक बदल इत्यादींमुळे मंडळाच्या 
अभ्यासक्रमांत कालानुरुप सुधारणा तसेच वाढ करुन सद्यस्थितीत मंडळामार्फत विविध 
गटातील ६ महिने,१ वर्ष व २ वर्ष कालावधीचे अंडाकालीन व पूर्णवेळ स्वरुपाचे असे अभ्यासक्रम 
राबविण्यांत येत आहेत.सदर अभ्यासक्रम चालविण्यासाठी वर्तमानपत्रात जाहिरात देवून इच्छुक 
खाजगी संस्थांकडून अर्ज मागविण्यात आले होते. 


त्यानुसार महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास मंडळाचे अभ्यासक्रम सुरू करण्यासाठी 
इच्छुक असलेल्या खाजगी संस्थांकडून प्राप्त अर्जाची संबंधित जिल्हयाच्या जिल्हा व्यवसाय 
शिक्षण व प्रशिक्षण अधिकारी यांचेमार्फत तपासणी व निरीक्षण करून मंडळाकडे पात्र संस्थेची 
शिफारस केली आहे. जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण अधिकारी यांचेकडून प्राप्त झालेल्या 
प्रस्तावाची तपासणी महाराष्ट्र राज्य Greg विकास मंडळामार्फत करून पात्र संस्थांची यादी 
शासन मान्यतेसाठी संदर्भाधीन क्र.६, ७ व ८ येथील पत्रान्वये सादर करण्यात आली आहेत. 
त्यानुसार सन २०२१-२२ पासून महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास मंडळाचे पॅरामेडिकळ गटातील 
अभ्यासक्रम राबविणाऱ्या नवीन संस्था/अधिकच्या तुकडयांना स्वयंअर्थसहाय्यित तत्त्वावर 
व्यवसाय अभ्यासक्रम सुरु करण्यास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास मंडळाचे अभ्यासक्रम राबविण्यास इच्छुक असलेल्या 
खाजगी शैक्षणिक संस्थांकडून सादर करण्यात आलेल्या प्रस्तावांची छाणणी महाराष्ट्र राज्य 
कौशल्य विकास मंडळामार्फत करून, त्यानुसार आव्यक मानकांची पूर्तता करणाऱ्या संस्थेस 
महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास मंडळाचे पॅरामेडिकल गटातील अभ्यासक्रम सुरू करण्यास 
मान्यता देण्याबाबतची शिफारस मंडळामार्फत करण्यात आली. त्या संस्थांचा तपशिळ सोबतच्या 
प्रपत्र “अ” मध्ये सोबत जोडण्यात आला असून, सदर संस्थांना सन २०२१-२२ पासून महाराष्ट्र 
राज्य कौशल्य विकास मंडळाचे पॅरामेडिकलळ गटातील अभ्यासक्रम नवीन संस्थेत नवीन/ 
अधिकच्या तुकडयांना स्वयंअर्थसहाय्थित तत्त्वावर सुरु करण्यास खालील अटी व शर्तीच्या 
अधीन राहून मान्यता देण्यात येत आहे. 


अटीव शर्ती: 


१. महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास मंडळाचे अभ्यासक्रम राबविणास मान्यता देण्यात आलेल्या 


संस्थांना शासन, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास मंडळ 


तसेच, संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील संबधित कार्यालये यांच्याकडून वेळोवेळी निर्गमित 
होणाऱ्या आदेशाचे पालन करणे बंधंनकारक राहील. 


२. महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास मंडळाचे अभ्यासक्रम चालविणेसाठी संस्थांना, ज्या जागेत 


मान्यता देण्यात आलेली आहे त्याच जागेत विद्यार्थी प्रवेश करण्यात यावेत. तसेच त्याच जागेचा 
मान्यतेबाबत विचार करण्यात येईल, जर जागेत बदल आढळल्यास मान्यता रद्द करण्यात येईल. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः व्हीओसी-२०२१/प्र.क्र.१८२ (१/कौशल्य-२, 


३. सदर संस्थेस अभ्यासक्रम चाळलविण्यासाठीची मान्यता ही संस्थेने जागेसंबंधी सादर 
केलेल्या दस्ताऐवजामधील एकूण क्षेत्रफळांचे आणि नकाहझा Helles उपलब्ध जागेच्या आधारे 
देण्यात येत आहे. 


४. सदर संस्थेस महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास मंडळाचे अभ्यासक्रम सुरु करण्यास 
स्वयंअर्थसहाय्यित तत्वावर मान्यता दिळी असली तरीही, भविष्यात कोणत्याही प्रकारचे अनुदान 
अथवा आर्थिक मदत देण्यात येणार नाही. तसेच, या अभ्यासक्रमाकरीता प्रवेश घेतलेल्या 
विद्यार्थ्याना भारत सरकार मेंट्रीकोत्तर शिष्यवृत्ती, तसेच शिक्षण झुल्क/परीक्षा शुल्क चा लाभ 
अनुज्ञेय असणार नाही. 


५. सदर अभ्यासक्रमांना स्वंयअर्थसहाय्यहित तत्वावर मान्यता देण्यात आल्यामुळे या 
अभ्यासक्रमासाठी संस्थेने नियुक्‍त केलेल्या सर्व कर्मचारी वर्गाची सेवा/वेतन व तद्अनुषंगीक बाबींची 
जबाबदारी सर्वस्वी संस्थेची राहील. याबाबत शासनाची कोणतीही जबाबदारी राहणार नाही. 


६. सदर संस्थेस अर्ज केलेल्या प्राप्त नस्तीमधील / प्रस्तावामध्ये अभिलेख्यानुसार मान्यता 
प्रदान करण्यात आलेली आहे, त्यामध्ये भविष्यात काही विसंगती/ बेकायदेशीर आढळल्यास 
संबंधित संस्थेतेतीलळ अभ्यासक्रमाची मान्यता तात्काळ रद्द करण्यात येईल आणि sen दोषी 
संस्थांवर कायदेशीर कार्यवाही करण्यात येईल. 


७. *“स्वयंअर्थसहाय्यित तत्वावर मान्यता मिळालेले प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम” अज्ञा सूचना फलक 
संस्थांनी दर्शनी भागावर लावणे बंधनकारक राहील. सूचना फलकावर अभ्यासक्रमांच्या मंजूर 
तुकड्यांची संख्या व मंजूर प्रवेश क्षमता यांचा उल्लेख करण्यात यावा. संस्थेचे नाव मेडीकल/ 
इंजिनिअरींग/ पॉलीटेक्नीक/ आय.टी.आय. अथवा तत्सम नाव देण्यात येऊ नये आणि त्याऐवजी 
संस्थेच्या नावाच्या पुढे कौशल्य विकास संस्था असे नमूद करणे बंधनकारक आहे. संस्थानी अशा 
प्रकारे नावात बदल करून सादर न केल्यास san संस्थांचा मान्यतेसाठी विचार करण्यात येणार 
नाही. संस्थेने पायाभुत सुविधा व इतर बाबीची पुर्तता प्रस्ताव/ अर्ज सादर करतेवेळी त्यामध्ये संस्थेचे 
जुने नाव व सुधारीत नाव असे दोन्ही नावे नमूद करणे बंधनकारक राहील. 


८. wa व तंत्र शिक्षण विभाग शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक: व्हीओसी-२०१२/५९१/ 
प्र.क्र.२४५(क)/व्यशि-४, दि, १६ जानेवारी, २०१३ अन्वये आवश्‍यक ती अनामत रक्‍कम रोखीने 
चलनाद्वारे अथवा बॅक गॅरटीच्या स्वरुपात संबधीत संस्थेने भरणे आवश्‍यक राहील. 

९. मान्यता देण्यात आलेल्या अभ्यासक्रमाच्या अधिकच्या/नवीन तुकड्यांची प्रवेशक्षमता प्रती 
तुकडी २५ इतकी राहील. 


१०. संस्थेने विद्यार्थी प्रवेश करणेची मान्यता मिळाल्याशिवाय विद्यार्थी प्रवेश केल्यास, किंवा 
मंजुरी पेक्षा ज्यादा प्रवेश केल्यास असे प्रवेश ग्राह्य धरण्यात येणार नाही. याकरीता संस्थेस 
“महाराष्ट्र राज्यात कृषि, wal व मत्स्य विज्ञान, आरोग्य विज्ञान, उच्च तंत्र व व्यवसाय शिक्षण 
यांमधीळ अनधिकृत संस्था स्थापन करणे आणि अनधिकृत अभ्यास पाठ्यक्रम सुरु करणे (प्रतिबंध) 
अधिनियम, २०१३” लागू राहील. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः व्हीओसी-२०२१/प्र.क्र.१८२ (Y/PRICI-2, 


११. मान्यताप्राप्त अभ्यासक्रम मान्यता दिलेल्या शैक्षणिक वर्षात संस्थेने सुरू न केल्यास अथवा 
सदर अभ्यासक्रमाच्या तुकडीत सतत ३ वर्ष मंजूर प्रवेशा क्षमतेच्या ५० टक्के पेक्षा कमी प्रवेशा 
झाल्यास सदर संस्थेची मान्यता आपोआप रद्द होईल. तद्नंतर संस्थेस सदर अभ्यासक्रम सुरू 
करण्यासाठी मान्यता प्रक्रिया नव्याने करणे आवश्‍यक राहील. 


१२. महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास मंडळामार्फत राबविण्यात येत असलेल्या अभ्यासक्रमात 
शासनाने राष्ट्रीय कौशल्य पात्रता आराखडा (NSQF) नुसार बदल केल्यास त्याप्रमाणे अभ्यासक्रम 
राबविणे संस्थेवर बंधनकारक राहील. 


१३. पॅरामेडिकल गटातील अभ्यासक्रम राबविण्यास मान्यता देण्यात आलेल्या संस्थांनी आवश्‍यक 
त्या ठिकाणी वैद्यकिय क्षेत्रातील संबंधित परिषद/मंडळाची मान्यता घेणे आवश्‍यक राहील. 


१४. मान्यता दिलेल्या संस्थांनी व्यवसाय अभ्यासक्रम सुरू केळे आहेत तसेच अभ्यासक्रमनिहाय 
प्रवेशित विद्यार्थी संख्या याबाबतची माहिती अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास मंडळ यांनी 
शासनास दोन महिन्यात सादर करावी. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्र. २०२२०१२११५५२३९५९०३ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकिंत करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
PRADEEP SAHEBRAO 2s 
SHIVTARE eee 
Date: 2022.01.21 15:57:19 +05'30' 


(प्रदीप सा.शिवतरे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. मंत्री (कौ.वि.,रो.व उ.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

२. मा. राज्यमंत्री (कौ.वि.,रो.व उ.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३. मा. प्रधान सचिव, कौडाल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग यांचे वरीष्ठ स्वीय सहाय्यक. 

४. संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचाळनालय,महाराष्ट्र राज्य मुंबई-४००००१ 

५. अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास मंडळ, मुंबई -४०००५१. 

६. सहसंचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, प्रादेशिक कार्यालय, मुंबई/पुणे/नाशिक/ 
औरंगाबाद/ अमरावती/नागपूर (सचिव, महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास मंडळ, मुंबई - 
यांच्या मार्फत) 

७. संबंधीत जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण अधिकारी (सचिव, महाराष्ट्र राज्य later विकास 
मंडळ, मुंबई -४०००५१ यांच्या मार्फत 

८. संबंधित संस्था. (सचिव, महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास मंडळ, मुंबई -४०००५१ यांच्या मार्फत 

निवडनस्ती. 


<? 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


कौडाल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग, शासन निर्णय क्र. व्हिओसी-२०२२/प्र.क्र.१८२(१)/कौशल्य-२, दि. २१ जानेवारी, २०२२ सोबतचे प्रपत्र-अ 


शैक्षणिक वर्ष २०२१-२२ करीता मंडळाचे व्यवसाय अभ्यासक्रम प्रथमच नवीन संस्थेत नव्याने सुरु करण्यासाठी /जुन्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम सुरु करणे/जुन्या 
संस्थेत सुरु असलेल्या अभ्यासक्रमाच्या तुकडीत वाढ करणे . 
(अभ्यासक्रम गट -पॅरामेडीकल गट) 
जिल्हा । संस्थेचे नाव व पत्ता (संस्था संकेतांक जुन्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम व तुकडी वाढ | मान्यतेचा प्रकार शिफारस 
करिता) करण्यात आलेली 
तुकडी संख्या 


मुंबई मुंबई हहर ।महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्स अंड CHS. BIRCH कंपाऊंड 
भायखळा मुंबई -४०० ०२८. 
मुंबई मुंबई tex ।पी.डी.हिंदुजा हॉस्पिटल अंड मेडिकल Red सेंटर,वीर सावरकर मार्ग माहीम मुंबई - 


३ औरंगाबाद |बीड गजानन कौडल्य विकास संस्था, कडा, ता.आष्टी जि.बीड, जुन्या संस्थेत नवीन 


अभ्यासक्रम 


४ नाशिक  |अहमदनगर |सिध्दी कौडल्य विकास संस्था,डोंगरे बिल्डींग,विद्यानगर,हाटेल करम च्या 
मागे,संगमनेर,,अहमदनगर-४२२ ६०. 
अभ्यासक्रमाचे नाव -सी.सी.इन रेडीओलॉजी टेक्नीशियन ,(पूर्णवेळ),कालवधी -एक वर्ष अभ्यासक्रम संकेतांक -२०१२२९ 
मुंबई मुंबई हहर [AERTS इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्स अंड टेक्नोलॉजी,जे.जे.हॉस्पिटल कंपाऊंड ।प्रथमच नवीन 
भायखळा मुंबई -४०० ०२८. अभ्यासक्रम 


Page 1 of 17 


कौडाल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग, शासन निर्णय क्र. व्हिओसी-२०२२/प्र.क्र.१८२(१)/कौशल्य-२, दि. २१ जानेवारी, २०२२ सोबतचे प्रपत्र-अ 


शैक्षणिक वर्ष २०२१-२२ करीता मंडळाचे व्यवसाय अभ्यासक्रम प्रथमच नवीन संस्थेत नव्याने सुरु करण्यासाठी / AM संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम सुरु करणे/जुन्या 
संस्थेत सुरु असलेल्या अभ्यासक्रमाच्या तुकडीत वाढ करणे . 
(अभ्यासक्रम गट -पॅरामेडीकळ गट) 


.। विभाग जिल्हा । संस्थेचे नाव व पत्ता (संस्था संकेतांक जुन्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम व तुकडी वाढ | मान्यतेचा प्रकार शिफारस 
करिता) करण्यात आलेली 
तुकडी संख्या 


पी.डी.हिदुजा हॉस्पिटल अंड मेडिकल रिसर्च सेंटर,वीर सावरकर मार्ग माहीम मुंबई - गि 
अभ्यासक्रम 


3 मुंबई आयट्रान्सफॉर्म पेरामेडिक सेटर ऑफ स्कौल डेव्हळपमेटइस्टिट्यूट, मांडके जुन्या संस्थेत नवीन 
HSI Phares धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल,रावसाहेब,अचूतराव पटवर्धन अभ्यासक्रम सुरु 


मार्ग,चार बंगळे, अंधेरी पश्चिम, मुंबई-४००१०१ करणे 


४ नागपूर नागपूर ट्रांससेंडर सव्हीस प्रायव्हेट लिमीटेड CART आय ट्रांसफार्म पॅरामेडीक स्कील डेव्हलपर्मेट [ART संस्थेत नवीन 
इंस्टीट्युट, ४४, किंग्जवे हॉस्पीटल, कस्तुरचंद पार्क जवळ, नागपूर-४४०००१ अभ्यासक्रम सुरु 


करणे 


५ नागपूर भंडारा पॅरामेडिकळ Hed विकास संस्था,युनियन Fea मागे,राजीव गांधी जुन्या संस्थेत नवीन 
चौक,भंडारा अभ्यासक्रम सुरु 
करणे 


& औरंगाबाद fats गजानन कौडल्य विकास संस्था, कडा, ता.आष्टी जि.बीड, जुन्या संस्थेत नवीन 
अभ्यासक्रम 


Page 2 of 17 


कौडाल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग, शासन निर्णय क्र. व्हिओसी-२०२२/प्र.क्र.१८२(१)/कौशल्य-२, दि. २१ जानेवारी, २०२२ सोबतचे प्रपत्र-अ 


शैक्षणिक वर्ष २०२१-२२ करीता मंडळाचे व्यवसाय अभ्यासक्रम प्रथमच नवीन संस्थेत नव्याने सुरु करण्यासाठी /जुन्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम सुरु करणे/जुन्या 
संस्थेत सुरु असलेल्या अभ्यासक्रमाच्या तुकडीत वाढ करणे . 
(अभ्यासक्रम गट -पॅरामेडीकल गट) 
जिल्हा । संस्थेचे नाव व पत्ता (संस्था संकेतांक जुन्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम व तुकडी वाढ | मान्यतेचा प्रकार शिफारस 
करिता) करण्यात आलेली 


नाशिक अहमदनगर |सिध्दी ores विकास संस्था Sexy कालनी,सागर विडीओकॉन कंपनी,साई गंगा प्रथमच नवीन 
अपार्टमेंटच्या जवळ,बुरुडरोड,अहमदनगर अभ्यासक्रम 


नाशिक अहमदनगर ।सिध्दी कौड़ाल्य विकास संस्था,डोगरे बिल्डींग,विद्यानगर,हॉटेळ करम व्या मागे,संगमनेर, |प्रथमच नवीन 
अहमदनगर-४२२ ६०. अभ्यासक्रम 


नाशिक  ।अहमदनगर [ais निर्मान कौशल्य विकास संस्था,श्री कृष्णा नगर ,विमानतळ रोड,शिर्डी,ता.राहाता,जि. प्रथमच नवीन 
अहमदनगर-४२३१०९ 


॥) ।अभ्यासक्रमाचे नाव -सी.सी.इन आय सी यु टेक्निशियन ,(अर्धवेळ) कालावधी -सहा महिने 
i मुंबई हहर ।पी.डी.हिंदुजा हॉस्पिटल अंड मेडिकल रिसर्च सेंटर,वीर सावरकर मार्ग माहीम मुंबई शशि 
अभ्यासक्रम 


Page 3 of 17 


कौडाल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग, शासन निर्णय क्र. व्हिओसी-२०२२/प्र.क्र.१८२(१)/कौशल्य-२, दि. २१ जानेवारी, २०२२ सोबतचे प्रपत्र-अ 


शैक्षणिक वर्ष २०२१-२२ करीता मंडळाचे व्यवसाय अभ्यासक्रम प्रथमच नवीन संस्थेत नव्याने सुरु करण्यासाठी /जुन्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम सुरु करणे/जुन्या 
संस्थेत सुरु असलेल्या अभ्यासक्रमाच्या तुकडीत वाढ करणे . 
(अभ्यासक्रम गट -पॅरामेडीकल गट) 
जिल्हा । संस्थेचे नाव व पत्ता (संस्था संकेतांक जुन्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम व तुकडी वाढ | मान्यतेचा प्रकार शिफारस 
करिता) करण्यात आलेली 
तुकडी संख्या 


टेक महिंद्रा HSS, CH महिंद्रा फाउंडेडान स्मार्ट अकाडमी ऑफ हेल्थकेअर स्कोळ जुन्या संस्थेत नवीन 
SHIA इन्स्टिटयुट, ऑक्झिलियम HASSE स्कुल,६ पाली हिल रोड, राजेंद्रकुमार |अभ्यासक्रम सुरु 
चौक,बांद्रा पश्चिम,मुंबई ४०००५० करणे 


अभ्यासक्रम संकेतांक -२०११३७ 
प्रथमच नवीन 
अभ्यासक्रम 


मुंबई रत्नागिरी ।लोक शिक्षण मंडळ संचालित अनंत रावजी गीते साहेब कोडल्य विकास 
संस्था,मु.पो.खोडदे गोनभरेवाडी ता.गुहागर जिल्हा रत्नागिरी 
2 प्रिझम स्किल इन्स्टिटयूट/पत्ता-ब्लॉक नं २०६,बालाजी काम्प्लेक्स,मेन रोड,पालघर- 
४२१३०३ 


Page 4 of 17 


कौडाल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग, शासन निर्णय क्र. व्हिओसी-२०२२/प्र.क्र.१८२(१)/कौशल्य-२, दि. २१ जानेवारी, २०२२ सोबतचे प्रपत्र-अ 


शैक्षणिक वर्ष २०२१-२२ करीता मंडळाचे व्यवसाय अभ्यासक्रम प्रथमच नवीन संस्थेत नव्याने सुरु करण्यासाठी /जुन्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम सुरु करणे/जुन्या 
संस्थेत सुरु असलेल्या अभ्यासक्रमाच्या तुकडीत वाढ करणे . 
(अभ्यासक्रम गट -पॅरामेडीकल गट) 
जिल्हा । संस्थेचे नाव व पत्ता (संस्था संकेतांक जुन्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम व तुकडी वाढ | मान्यतेचा प्रकार शिफारस 
करिता) करण्यात आलेली 
तुकडी संख्या 


१५,दुसरा,तिसरा,चौथा मजला,परश्ुराम मोरे मार्ग,जिल्हा -रायगड ४१०२०६ . अभ्यासक्रम 


अभ्यासक्रमाचे नाव -सी.सी.इन पॅथॉलॉजी टेक्निशियन ,(पूर्णवेळ) कालावधी -एक वर्षे 


मुंबई रायगड = | SLAM मोरे मेडिकल फौडेशन स्किल डेव्हलपमेंट इन्स्टिट्यूट,सेक्टर - प्रथमच नवीन 


मुंबई मुंबई हहर [AERTS इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्स अंड टेक्नोलॉजी,जे.जे.हॉस्पिटल कंपाऊंड ।प्रथमच नवीन 
भायखळा मुंबई -४०० ०२८. अभ्यासक्रम 
मुंबई मुंबई tex ।पी.डी.हिंदुजा हॉस्पिटल अंड मेडिकल Red सेंटर,वीर सावरकर मार्ग माहीम मुंबई -  |प्रथमच नवीन 


3 मुंबई रत्नागिरी ।लोक शिक्षण मंडळ संचालित अनंत रावजी गीते साहेब Hares विकास 
संस्था,मु.पो.खोडदे गोनभरेवाडी ता.गुहागर जिल्हा रत्नागिरी 


8 मुंबई ठाणे थायरोकेअर इन्स्टीटूट ऑफ लंबरोटरी टेक्नोलाजी/पत्ता-३७/१-डी,आयटीसी 
इन्डस्ट्रियल एरिया,तुर्भे,नवी मुंबई-४००७०३ 


Page 5 of 17 


कौडाल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग, शासन निर्णय क्र. व्हिओसी-२०२२/प्र.क्र.१८२(१)/कौशल्य-२, दि. २१ जानेवारी, २०२२ सोबतचे प्रपत्र-अ 


शैक्षणिक वर्ष २०२१-२२ करीता मंडळाचे व्यवसाय अभ्यासक्रम प्रथमच नवीन संस्थेत नव्याने सुरु करण्यासाठी / AM संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम सुरु करणे/जुन्या 
संस्थेत सुरु असलेल्या अभ्यासक्रमाच्या तुकडीत वाढ करणे . 
(अभ्यासक्रम गट -पॅरामेडीकळ गट) 


.। विभाग जिल्हा । संस्थेचे नाव व पत्ता (संस्था संकेतांक जुन्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम व तुकडी वाढ | मान्यतेचा प्रकार शिफारस 
करिता) करण्यात आलेली 
4 मुंबई ठाणे 
मार्ग,सेक्ते-२६,कोपरी गाव,वाशी.नवी मुंबई,जिल्हा -ठाणे Yoo ७०५ 


नि मुंबई रायगड | SLAM मोरे मेडिकल फौंडेशन स्किल डेव्हलपमेंट इन्स्टिट्यूट,सेक्टर - 
१५,दुसरा,तिसरा,चौथा मजला,परश्ुराम मोरे मार्ग,जिल्हा -रायगड ४१०२०६ . 
अभ्यासक्रमाचे नाव -सी.सी.सी.इन डायलेसिस टेक्निशियन (पूर्णवेळ) कालावधी -एक वर्ष अभ्यासक्रम संकेतांक -२०१२३१ 


व्रि मुंबई मुंबई हहर ।पी.डी.हिंदुजा हॉस्पिटल अंड मेडिकल रिसर्च सेंटर,वीर सावरकर मार्ग माहीम मुंबई -  ।प्रथमच नवीन 


अभ्यासक्रम 


१॥) ।अभ्यासक्रमाचे नाव -डिप्लोमा इन मेडिकल लंब टेक्निशियन ,(पूर्णवेळ) कालावधी -दोन वर्ष अभ्यासक्रम संकेतांक -२०१४०४ 
मुंबई मुंबई हहर ।महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्स अंड टेक्नोलॉजी,जे.जे.हॉस्पिटल कंपाऊंड ।प्रथमच नवीन 
भायखळा मुंबई -४०० ०२८. अभ्यासक्रम 


Page 6 of 17 


कौडाल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग, शासन निर्णय क्र. व्हिओसी-२०२२/प्र.क्र.१८२(१)/कौशल्य-२, दि. २१ जानेवारी, २०२२ सोबतचे प्रपत्र-अ 


शैक्षणिक वर्ष २०२१-२२ करीता मंडळाचे व्यवसाय अभ्यासक्रम प्रथमच नवीन संस्थेत नव्याने सुरु करण्यासाठी /जुन्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम सुरु करणे/जुन्या 
संस्थेत सुरु असलेल्या अभ्यासक्रमाच्या तुकडीत वाढ करणे . 
(अभ्यासक्रम गट -पॅरामेडीकल गट) 
जिल्हा । संस्थेचे नाव व पत्ता (संस्था संकेतांक जुन्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम व तुकडी वाढ | मान्यतेचा प्रकार शिफारस 
करिता) करण्यात आलेली 


मुंबइ मुंबई हहर ।पी.डी.हिंदुजा हॉस्पिटल अंड मेडिकल रिसर्च सेंटर,वीर सावरकर मार्ग माहीम मुंबई - 


3 मुंबई रत्नागिरी ।लोक शिक्षण मंडळ संचालित अनंत रावजी गीते साहेब कौशल्य विकास 
संस्था,मु.पो.खोडदे गोनभरेवाडी ता.गुहागर जिल्हा रत्नागिरी 


४ मुंबई रत्नागिरी |रिगल स्कोल डेव्हलपर्मेट सोसायटी,चिपळूण मु.पो.कोडे,गुहागर रोड,चिपळूण जिल्हा 
५ नागपूर भंडारा बादल गडपाले पॅथालॉजी प्रशिक्षण कौडाल्य विकास संस्था,गोवर्धननगर,तुमसर,ता जि 
आदित्य RASH HRC विकास संस्था ,गणेडापूर,भंडारा 

प्रणव कौशल्य विकास संस्था,भंडारा रोड,दाभा,भंडारा 


८ नागपूर  ।नागपूर विद्या शिक्षक प्रसारक मंडळ AHS ऑफ हायर एज्युकेषन, नागपूर द्वारा लता मंगेशकर |प्रथमच नवीन 
इंस्टीट्युट ऑफ पॅरामेडीकल सायन्स स्कील डेव्हलपमेंट इंस्टीट्युट, वाय एम सी ए अभ्यासक्रम 
कॉम्प्लेक्स, सिताबर्डी, नागपूर 


Page 7 of 17 


कौडाल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग, शासन निर्णय क्र. व्हिओसी-२०२२/प्र.क्र.१८२(१)/कौशल्य-२, दि. २१ जानेवारी, २०२२ सोबतचे प्रपत्र-अ 


शैक्षणिक वर्ष २०२१-२२ करीता मंडळाचे व्यवसाय अभ्यासक्रम प्रथमच नवीन संस्थेत नव्याने सुरु करण्यासाठी / AM संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम सुरु करणे/जुन्या 
संस्थेत सुरु असलेल्या अभ्यासक्रमाच्या तुकडीत वाढ करणे . 
(अभ्यासक्रम गट -पॅरामेडीकळ गट) 


.। विभाग जिल्हा । संस्थेचे नाव व पत्ता (संस्था संकेतांक जुन्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम व तुकडी वाढ | मान्यतेचा प्रकार शिफारस 
शि करिता) शि करण्यात आलेली 
९ नागपूर  ।नागपूर श्री. दत्त बहुउद्देशिय शिक्षण संस्था, सावनेर द्वारा श्री. दत्त परामेडीकल स्किल डेव्हलपमेट 
इंन्स्टीट्युट, श्री. दत्त पॅरामेडीकळ कॉलेज, बस स्टॉप च्या मागे, सटवा माता मंदीर रोड, 
सावनेर, जि. नागपूर 
नागपूर  ।नागपूर श्री. हरी बहुउद्देशिय शिक्षण संस्था, नागपूर द्वारा किमया पॅरामेडीकल स्किल डेव्हलळपर्मेट |प्रथमच 
.। इंन्स्टीट्युट, सुभाष वार्ड आंबेडकर चौक, रामटेक, जि. नागपूर 
नागपूर  ।नागपूर उदय महिला सेवा संस्था, उमरेड, जि. नागपूर द्वारा देवरावजी इटनकर स्किल प्रथमच 
णं डेव्हलपमेंट इंन्स्टीट्युट, बुधवारपेठ, उमरेड, ता. उमरेड, जि. नागपूर 
प्रथमच 
प्रथमच 
अ 


थमच नवीन 
भ्यासक्रम 
थमच नवीन 
भ्यासक्रम 
१२ ।नागपूर नागपूर ट्रांससेंडर सव्हीस प्रायव्हेट लिमीटेड TIN आय ट्रांसफार्म ASH स्कील डेव्ह'ळपर्मेट ।प्रथमच नवीन 
ee a इंस्टीट्युट, ४४, किंग्जवे हॉस्पीटल, कस्तुरचंद पार्क जवळ, नागपूर-४४०००१ भ्यासक्रम 
थमच नवीन 
भ्यासक्रम 


१३ नागपूर TOR चैतन्य विद्यापीठ , मुंबई द्वारा देवी महालक्ष्मी कौडाल्य विकास केंद्र, SBI मंगलम कालनी, 

rio कल्याणी गर्ल्स हॉस्टेल समोर, हिंगणा टी पॉईट जवळ, नागपूर a 
१४ नागपूर नागपूर द ग्रेट सम्राट मल्टीपरपज एज्युकेडानल सोसायटी, नागपूर द्वारा स्मारक पेरामेडीकल प्रथमच नवीन 
rie i कौशल्य विकास संस्था, प्लॉट नं. ६४६, पांधन रोड, कन्हाण, ता. पारशिवणी, जि. नागपूर 


Page 8 of 17 


कौडाल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग, शासन निर्णय क्र. व्हिओसी-२०२२/प्र.क्र.१८२(१)/कौशल्य-२, दि. २१ जानेवारी, २०२२ सोबतचे प्रपत्र-अ 


शैक्षणिक वर्ष २०२१-२२ करीता मंडळाचे व्यवसाय अभ्यासक्रम प्रथमच नवीन संस्थेत नव्याने सुरु करण्यासाठी / AM संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम सुरु करणे/जुन्या 
संस्थेत सुरु असलेल्या अभ्यासक्रमाच्या तुकडीत वाढ करणे . 
(अभ्यासक्रम गट -पॅरामेडीकळ गट) 


.। विभाग जिल्हा । संस्थेचे नाव व पत्ता (संस्था संकेतांक जुन्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम व तुकडी वाढ | मान्यतेचा प्रकार शिफारस 

करिता) करण्यात आलेली 
तुकडी संख्या 

१५ नागपूर ।नागपूर सुविचार शिक्षण संस्था, नागपूर द्वारा सृष्टी परामेडीकल Hlared विकास संस्था, प्लॉट नं. |जुन्या संस्थेत नवीन 

११३, MIDC हिंगणा रोड, हिंगणा, ता. हिंगणा, जि. नागपूर (३११०७३) अभ्यासक्रम सुरु 

करणे 
१६ |नागपूर PTR आशुतोष फाउंडेशन अंड रिसच सेटर, नागपूर द्वारा आश्युतोष कौशल्य विकास संस्था, 

दुसरा माळा, मराठा मंदीराच्या वर, झांशी राणी चौक, सिताबर्डी, नागपुर(३११०४७) 


नागपूर गोंदिया  ।निर्मल इस्टिटयुट ऑफ पॅरामेडिकल plied विकास संस्था,शिवनगर,मनोहरभाई वार्ड न |तुकडी वाढ 
४,रिंग रोड,गोंदिया,ता जि गोंदिया (३३०३१३) 


नागपूर गोंदिया संत कबीर व्होकेशनल ट्रेनिंग सेंटर,नाना चौक, कुंभार नगर,ता.जिल्हा -गोंदिया प्रथमच नवीन ०२ 
अभ्यासक्रम 


3 
८ 
९ 


१ नागपूर गोंदिया ग्यान गोंदिया परामेडिकल अड व्होकेशनल ट्रेनिंग सेटर,मनोहरभाई वाड ,रिंग प्रथमच नवीन ०२ 
रोड,सहयोग हॉस्पिटल जवळ, गोंदिया,ता जि गोंदिया . अभ्यासक्रम 


Page 9 of 17 


कौडाल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग, शासन निर्णय क्र. व्हिओसी-२०२२/प्र.क्र.१८२(१)/कौशल्य-२, दि. २१ जानेवारी, २०२२ सोबतचे प्रपत्र-अ 


शैक्षणिक वर्ष २०२१-२२ करीता मंडळाचे व्यवसाय अभ्यासक्रम प्रथमच नवीन संस्थेत नव्याने सुरु करण्यासाठी / AM संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम सुरु करणे/जुन्या 
संस्थेत सुरु असलेल्या अभ्यासक्रमाच्या तुकडीत वाढ करणे . 
(अभ्यासक्रम गट -पॅरामेडीकळ गट) 


.। विभाग संस्थेचे नाव व पत्ता (संस्था संकेतांक जुन्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम व तुकडी वाढ । मान्यतेचा प्रकार शिफारस 
करिता) करण्यात आलेली 
तुकडी संख्या 


अमरावती ।यवतमाळ ।प्रयागशंकर बहुउदेशिय शिक्षण सस्था बोरी खुद व्दारा संचालीत स्वप्नपुती परामेडीकळ  ।प्रथमच नविन 
व्होकेशनल टेनिंग सेंन्टर देवकुर्पा नगर काकडदाती पुसद,यवतमाळ अभ्यासक्रम 


अमरावती |यवतमाळ मॉ. सरस्वती बहुउदेशिय शिक्षण प्रसारक मंडळ SS ता.दारव्हा व्दारा संचाळीत श्री प्रथमच नवीन ०२ 
शिवाजी कॉलेज ऑफ पॅरामेडीकल सायन्स मारेगाव ता.मारेगाव जि.यवतमाळ अभ्यासक्रम 


औरंगाबाद |बीड आदर्श परामेडीकल कॉलेज व Hated विकास संस्था ,मेडिकल कालेज रोड, सदर प्रथमच नवीन 
बाजार, अंबाजोगाई, जि.बीड अभ्यासक्रम 


औरंगाबाद fats आदर्श बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्था संचालित,व्दारका कृषि कौडल्य विकास संस्था, केज, |जुन्या संस्थेत नवीन 
ता. केज, जि.बीड, (२१०४४३) अभ्यासक्रम 


२४ औरंगाबाद नांदेड श्री. व्यंकटेश्वरा बहुउददेशिय सेवाभावी संस्था नांदेड संचलित रितवेन कौठल्य विकास ।प्रथमच नवीन 
संस्था, लहान ता. अर्धापुर जि. नांदेड अभ्यासक्रम 


औरंगाबाद ।नांदेड ब्राईट फाउंडेशन संचलित ब्राईट कौडल्य विकास संस्था गोकुंदा ता. किनवट जि. नांदेड 


Page 10 of 17 


कौडाल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग, शासन निर्णय क्र. व्हिओसी-२०२२/प्र.क्र.१८२(१)/कौशल्य-२, दि. २१ जानेवारी, २०२२ सोबतचे प्रपत्र-अ 


शैक्षणिक वर्ष २०२१-२२ करीता मंडळाचे व्यवसाय अभ्यासक्रम प्रथमच नवीन संस्थेत नव्याने सुरु करण्यासाठी / AM संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम सुरु करणे/जुन्या 
संस्थेत सुरु असलेल्या अभ्यासक्रमाच्या तुकडीत वाढ करणे . 
(अभ्यासक्रम गट -पॅरामेडीकळ गट) 


.। विभाग जिल्हा । संस्थेचे नाव व पत्ता (संस्था संकेतांक जुन्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम व तुकडी वाढ | मान्यतेचा प्रकार शिफारस 
करिता) करण्यात आलेली 


२६ ।नागपूर गडचिरोली |गडचिरोली परामेडिकल pleted विकास संस्था,उदय भानजी मेश्राम पटेल मंगल तुकडी वाढ 
कार्यालय जवळ,चंद्रपूर रोड,गडचिरोली (३५०१५८) 


२७ ।नागपूर नागपूर संकल्प बहुउद्देशिय शैक्षणिक संस्था,नागपूर द्वारा इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ परामेडीकल |प्रथमच नवीन 
सायन्स कौशल्य विकास संस्था,द्वारा(एलएमएच) एस.जे.वाय.हॉस्पिटल अँड इन्स्टिट्यूट |अभ्यासक्रम 
सिताबर्डी,ता.नागपूर-४४ ००१२ 

२८  ।नागपूर गोंदिया  ।मारवाडी बहुउद्देशीय शिक्षण संस्था ,गोंदिया द्वारा संचालित बालाजी पॅरामेडिकल व 
कौशल्य विकास संस्था ,तिरोडा ,०/०,सुमेरचंद पन्नालाल SAA कंवरराम वार्ड,सिंधी अभ्यासक्रम 
कॉलोनी,तिरोडा,ता.तिरोडा,जिल्हा -गोंदिया. 

२९ "नागपूर गोंदिया ।छत्रपती शिवाजी महाराज कौडल्य विकास संस्था,रिसामा आमगांव,ता आमगांव,जि 

३० नागपूर गोंदिया Ss fa पेरामेडिकल कॉलेज stig Rg] विद्याजवळ गोंदिया रोड आमगांव,ता.आमगांव 


Page 11 of 17 


कौडाल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग, शासन निर्णय क्र. व्हिओसी-२०२२/प्र.क्र.१८२(१)/कौशल्य-२, दि. २१ जानेवारी, २०२२ सोबतचे प्रपत्र-अ 


शैक्षणिक वर्ष २०२१-२२ करीता मंडळाचे व्यवसाय अभ्यासक्रम प्रथमच नवीन संस्थेत नव्याने सुरु करण्यासाठी / AM संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम सुरु करणे/जुन्या 
संस्थेत सुरु असलेल्या अभ्यासक्रमाच्या तुकडीत वाढ करणे . 
(अभ्यासक्रम गट -पॅरामेडीकळ गट) 


.। विभाग जिल्हा । संस्थेचे नाव व पत्ता (संस्था संकेतांक जुन्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम व तुकडी वाढ | मान्यतेचा प्रकार शिफारस 
करिता) करण्यात आलेली 
तुकडी संख्या 
अमरावती बुलढाणा ।स्किल अँबॅकस क्रियेटिव्ह प्रा.लि. द्वारा संचालित खामगांव पॅरामेडीकळल कौशल्य विकास ।प्रथमच नविन 
संस्था, राहुल देशमुख यांचे घर, ग्रामिण पोलीस स्टेशन समोर खामगांव अभ्यासक्रम 


औरंगाबाद fats रेणुका फाऊडेडन कोडल्य विकास संस्था,अंबाजोगाई, ता. अंबाजोगाई, जि. बीड 


औरंगाबाद |जालना साई केम्ब्रीज स्किल डेव्हलपमेंट इंस्टिट्युट TSANG ता.भोकरदन जि.जालना प्रथमच नवीन 
अभ्यासक्रम 


नाशिक अहमदनगर [edt ores विकास संस्था ,डाॉक्टर कालनी,सागर विडीओकॉन कंपनी,साई गंगा प्रथमच नवीन 
अपार्टमेंटच्या जवळ,बुरुडरोड,अहमदनगर अभ्यासक्रम 


३५ ।|नाशिक अहमदनगर ।सिध्दी alates विकास संस्था srr बिल्डींग,विद्यानगर,हॉटेल HA BI प्रथमच नवीन | 


मागे,संगमनेर,अहमदनगर-४२२ ६० अभ्यासक्रम 


नाशिक  ।|अहमदनगर |साईनिर्माण कौशल्य विकास संस्था,श्री कृष्णानगर,विमानतळ रोड,शिर्डी,ता.राहाता- प्रथमच नवीन ०२ 
अभ्यासक्रम 


Page 12 of 17 


कौडाल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग, शासन निर्णय क्र. व्हिओसी-२०२२/प्र.क्र.१८२(१)/कौशल्य-२, दि. २१ जानेवारी, २०२२ सोबतचे प्रपत्र-अ 


शैक्षणिक वर्ष २०२१-२२ करीता मंडळाचे व्यवसाय अभ्यासक्रम प्रथमच नवीन संस्थेत नव्याने सुरु करण्यासाठी / AM संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम सुरु करणे/जुन्या 
संस्थेत सुरु असलेल्या अभ्यासक्रमाच्या तुकडीत वाढ करणे . 
(अभ्यासक्रम गट -पॅरामेडीकळ गट) 


.। विभाग जिल्हा । संस्थेचे नाव व पत्ता (संस्था संकेतांक जुन्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम व तुकडी वाढ | मान्यतेचा प्रकार शिफारस 
करिता) करण्यात आलेली 
ठाणे 


३८ मुंबई ठा थायरोकेअर इन्स्टीटूट ऑफ लंबरोटरी टेक्नोलॉजी/पत्ता-३७/१-डी,आयटीसी 
इन्डस्ट्रियल एरिया,तुर्भे,नवी मुंबई-४००७०३ 


go मुंबई रायगड «= | SLAM मोरे मेडिकल फौंडेशन स्किल डेव्हलपमेंट इन्स्टिट्यूट,सेक्टर - 
१५,दुसरा,तिसरा,चौथा मजला,परश्ुराम मोरे ATT, PAST -रायगड ४१०२०६ . 
अभ्यासक्रमाचे नाव डिप्लोमा इन डायलेसिस टेक्नोलॉजी ,(पूर्णवेळ) कालावधी -दोन वर्ष 
मुंबई मुंबई हहर ।महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्स अंड टेक्नोलॉजी,जे.जे.हॉस्पिटल कंपाऊंड ।प्रथमच नवीन 
भायखळा मुंबई -४०० ०२८. अभ्यासक्रम 


Page 13 of 17 


कौडाल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग, शासन निर्णय क्र. व्हिओसी-२०२२/प्र.क्र.१८२(१)/कौशल्य-२, दि. २१ जानेवारी, २०२२ सोबतचे प्रपत्र-अ 


शैक्षणिक वर्ष २०२१-२२ करीता मंडळाचे व्यवसाय अभ्यासक्रम प्रथमच नवीन संस्थेत नव्याने सुरु करण्यासाठी / AM संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम सुरु करणे/जुन्या 
संस्थेत सुरु असलेल्या अभ्यासक्रमाच्या तुकडीत वाढ करणे . 
(अभ्यासक्रम गट -पॅरामेडीकळ गट) 


संस्थेचे नाव व पत्ता (संस्था संकेतांक जुन्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम व तुकडी वाढ । मान्यतेचा प्रकार शिफारस 
करिता) करण्यात आलेली 
तुकडी संख्या 


प्रथमच नवीन 
नागपूर नागपूर . दत्त बहुउद्देशिय शिक्षण संस्था, सावनेर द्वारा श्री. दत्त परामेडीकल डेव्हळपमेट 
इंन्स्टीट्युट, श्री. दत्त पॅरामेडीकळ कॉलेज, बस स्टॉप च्या मागे, सटवा माता मंदीर रोड, 
सावनेर, जि. नागपूर 


अभ्यासक्रम 


नागपूर  ।नागपूर चैतन्य विद्यापीठ , मुंबई द्वारा देवी महालक्ष्मी कौडाल्य विकास केंद्र, SBI मंगलम कॉलनी, 
foe ee कल्याणी गर्ल्स हॉस्टेल समोर, हिंगणा टी पॉईट जवळ, नागपूर 

मुंबई मुंबई टेक महिंद्रा फाउंडेशन,टेक महिंद्रा फाउंडेशन स्मार्ट अंकाडमी ऑफ हेल्थकेअर स्कौल 
उपनगर  ।'डेव्लपमेंट इन्स्टिटयुट, ऑक्झिलियम कॉनव्हेडट स्कुल,६ पाली हिल रोड, राजेंद्रकुमार 


चौक,बांद्रा पश्चिम,मुंबई ४०००५० 


नागपूर  ।नागपूर श्री. हरी बहुउद्देशिय शिक्षण संस्था, नागपूर द्वारा किमया पॅरामेडीकल स्किल डेव्हलपमेंट 
इंन्स्टीट्युट, सुभाष वार्ड आंबेडकर चौक, रामटेक, जि. नागपूर 


Page 14 of 17 


कौडाल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग, शासन निर्णय क्र. व्हिओसी-२०२२/प्र.क्र.१८२(१)/कौशल्य-२, दि. २१ जानेवारी, २०२२ सोबतचे प्रपत्र-अ 


शैक्षणिक वर्ष २०२१-२२ करीता मंडळाचे व्यवसाय अभ्यासक्रम प्रथमच नवीन संस्थेत नव्याने सुरु करण्यासाठी /जुन्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम सुरु करणे/जुन्या 
संस्थेत सुरु असलेल्या अभ्यासक्रमाच्या तुकडीत वाढ करणे . 
(अभ्यासक्रम गट -पॅरामेडीकल गट) 
संस्थेचे नाव व पत्ता (संस्था संकेतांक जुन्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम व तुकडी वाढ । मान्यतेचा प्रकार शिफारस 
करिता) करण्यात आलेली 


4 मुंबई मुंबई लालजी मेहरोत्रा टेक्निकल इन्स्टिटयुट, तांत्रिक प्रशिक्षण संस्था, (व्ही. टी. आय.), जुन्या संस्थेत नवीन 
उपनगर सर्वोदय नगर, जोगेश्वरी (पूर्व), मुंबई - Yoo ०६०. 


g अमरावती ।बुलढाणा ।स्किल अँबॅकस क्रियेटिव्ह प्रा.लि. द्वारा संचालित स्किल पॅरामेडीकल plated विकास 
संस्था वेदिका बिल्डींग, वानखेडे ले आऊट, वेदिका बिल्डींग, वानखेडे ले आऊट, 
बुलडाणा 


9 औरंगाबाद loess समर्थ बहुउद्देशिय सेवाभावी संस्था दाढेगांव ता.अंबड जि.जालना संचालित युनिक 
पॅरामेडीकल व्होकेशनल ट्रेनिंग सेंटर अंबड जि.जालना 

८ मुंबई रायगड  ।वीएएमसी हेल्थ केअर नरसिंग इन्स्टिट्यूट पनवेल,अ-१०३ अलंकापुरी बिल्डींग प्लॉट 
न.१२,सेक्टर -१०, युनियन बँक कामोठे.,पनवेल,जिल्हा-रायगड. 


नागपूर गोंदिया ।छत्रपती शिवाजी महाराज कौडल्य विकास संस्था,रिसामा आमगांव,ता आमगांव,जि जुन्या संस्थेत नवीन 
गोंदिया (३३०३१७) अभ्यासक्रम सुरु 


नागपूर  ।गोंदिया हर्षे परामेडिकल कॉलेज aria, Brgy विद्याजवळ गोंदिया रोड आमगांव,ता.आमगांव 
जिल्हा-गोंदिया. 


Page 15 of 17 


कौडाल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग, शासन निर्णय क्र. व्हिओसी-२०२२/प्र.क्र.१८२(१)/कौशल्य-२, दि. २१ जानेवारी, २०२२ सोबतचे प्रपत्र-अ 


शैक्षणिक वर्ष २०२१-२२ करीता मंडळाचे व्यवसाय अभ्यासक्रम प्रथमच नवीन संस्थेत नव्याने सुरु करण्यासाठी / AM संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम सुरु करणे/जुन्या 
संस्थेत सुरु असलेल्या अभ्यासक्रमाच्या तुकडीत वाढ करणे . 
(अभ्यासक्रम गट -पॅरामेडीकळ गट) 


.। विभाग जिल्हा । संस्थेचे नाव व पत्ता (संस्था संकेतांक जुन्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम व तुकडी वाढ | मान्यतेचा प्रकार शिफारस 
करिता) करण्यात आलेली 
अमरावती बुलढाणा |स्किल अँबॅकस क्रियेटिव्ह प्रा.लि. द्वारा संचालित खामगांव पॅरामेडीकळल कौशल्य विकास 
संस्था, राहुल देशमुख यांचे घर, ग्रामिण पोलीस स्टेशन समोर खामगांव 


औरंगाबाद |जालना साई केम्ब्रीज स्किल डेव्हलपर्मेट इंस्टिट्युट वालसावंगी ता.भोकरदन जि.जालना 


अभ्यासक्रमाचे नाव-सी.सी.इन बेसिक CRP एण्ड मसाज (फक्त अपंगांसाठी),(अर्धवेळ)कालावधी -सहा महिने |।अभ्यासक्रम संकेतांक -२०१११२ 


टेक महिंद्रा फाउंडेशन,टेक महिंद्रा फाउंडेडान स्मार्ट अंकाडमी ऑफ हेल्थकेअर ols जुन्या संस्थेत नवीन 
डेव्लपमेंट इन्स्टिटयुट, ऑक्झिलियम कॉनव्हेडट स्कुल,६ पाली हिल रोड,राजेंद्रकमार ।अभ्यासक्रम 


चौक,बांद्रा पश्चिम,मुंबई ४०००५० 
अभ्यासक्रमाचे नाव -सी.सी.इन डेंटल असिस्टंट (पूर्णवेळ) कालावधी -एक वर्ष अभ्यासक्रम संकेतांक -२०१२२७ 


औरंगाबाद |।नांदेड नालंदा कौडाल्य विकास संस्था सिडको नविन ता. जि नांदेड जुन्या संस्थेत नवीन 
अभ्यासक्रम 


Page 16 of 17 


कौडाल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग, शासन निर्णय क्र. व्हिओसी-२०२२/प्र.क्र.१८२(१)/कौशल्य-२, दि. २१ जानेवारी, २०२२ सोबतचे प्रपत्र-अ 


वर्ष २ 


शैक्षणिक वर्ष २०२१-२२ करीता मंडळाचे व्यवसाय अभ्यासक्रम प्रथमच नवीन संस्थेत नव्याने सुरु करण्यासाठी / AM संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम सुरु करणे/जुन्या 
संस्थेत सुरु असलेल्या अभ्यासक्रमाच्या तुकडीत वाढ करणे . 
(अभ्यासक्रम गट -पॅरामेडीकळ गट) 


अ.क्र. जिल्हा । संस्थेचे नाव व पत्ता (संस्था संकेतांक जुन्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम व तुकडी वाढ | मान्यतेचा प्रकार शिफारस 
करिता) करण्यात आलेली 
तुकडी संख्या 
अभ्यासक्रमाचे नाव -डिप्लोमा कोर्स इन फिजिओ थेरपीस्ट ,(पूर्णवेळ) कालावधी -दोन वर्ष संकेतांक 


गि आचार्य कॉलेज ऑफ फिजीओशथेरेपी अँण्ड स्कील डेव्हलपर्मेट इन्स्टीटयुट, स्वावंलबी 


प्रथमच नवीन 
रोड,धनतोली, त.जि.वर्धा अभ्यासक्रम 
अभ्यासक्रमाचे नाव-सी.सी.इन व्हेटरीनरी टेक्नीशियन ,(पूर्णवेळ) कालावधी -एक वर्ष 


नागपूर गोंदिया  ।मारवाडी बहुउद्देशीय शिक्षण संस्था ,गोदिया द्वारा संचालित बालाजी परामेडिकल व 


; प्रथमच नवीन 
कौशल्य विकास संस्था ,तिरोडा,०/०,सुमेरचंद पन्नालाल जेन,संत कंवरराम वार्ड,सिंधी अभ्यासक्रम 
कॉलोनी,तिरोडा,तता.तिरोडा,जिल्हा -गोंदिया. 


Page 17 of 17 


